प्रतिनियुक्‍्तीनंतर प्रत्यावर्तनाने पदस्थापना 


देणेबाबत. 
श्रीमती संध्याराणी देशमुख, अधीक्षक, राज्य 
उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन BAA क्रमांक : इएसटी-१२२२/प्र.क्र.२८०/राऊशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १६ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ :- 

१) खादी ग्रामोद्योग आयोग, सुक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार यांचे sear 
= .Adm/RW/Deputation/Dy.CEO & Dir/2022-23, दि.०६.०२.२०२३ 

२) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.इएसटी-१२२२/प्र.क्र.२८०)/राउशु-१, दि.१६.०२.२०२३ 

३) श्रीमती संध्याराणी देशमुख, अधीक्षक, राउझु यांचे दि.०१.११.२०२३ चे पत्र. 


शासन आदेदशा:- 

श्रीमती संध्याराणी देशमुख, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क यांची संदर्भ क्र.२ येथील 
आदेशान्वये खादी व ग्रामोद्योग आयोग, सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार या कार्यालयात 
संचालक या पदावर ३ वर्षासाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. 


2. संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये श्रीमती संध्याराणी carps, अधीक्षक, wey यांनी मूळ 
विभागात (राज्य उत्पादन शुल्क) परत रुजू करुन घेण्याबाबत लेखी नोटिस दिली आहे. 
३. आता या आदेशान्वये, श्रीमती संध्याराणी देशमुख, अधीक्षक यांच्या सेवा राज्य उत्पादन 


शुल्क विभागात प्रत्यावर्तित करण्यात येत असून त्यांची प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना अधीक्षक, राज्य 
उत्पादन शुल्क, गडचिरोली या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे 


३. श्रीमती देशमुख, अधीक्षक, राउशु यांनी अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गडचिरोली या 
पदावर तात्काळ रुजू व्हावे 
° सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र २०२४०११६१७१९४०६०२९ असा आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 


R AV | N D R A DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737 ba8e4acOedf3f2c6e69e2 
5f4108, post ICode=400032, st=Mah. hi 
serial INumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F20D25ABD8 
D | G A M B A R R AO A U T E 16ED91A9B6BO0F 16C, RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 
ite: 2024.01.16 17:40:10 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
मा.मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, राउशु यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
महाळेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संबंधित विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क (मार्फत आयुक्‍त, राउशु, मुंबई.) 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 
निवडनस्ती (राउशु-१) 


